महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा- 
पूर्वीची शिक्षक प्रशिक्षण शाखा )या संवर्गातील प्राचार्य, 
ज्येष्ठ अधिव्याख्याता व अधिव्याख्याता या पदावरील 
अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी नियमित 
स्वरुपात पूर्ण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-पकास-२४१७/प्र. क्र.३०३/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-२८ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा :- १. झशा.शि.व क्री.वि. शा.नि.क्र. एसएसओ-१०११/प्र.क्र.9३/प्रशा-२, दिनांक १७.०३.२०११ 
२. शा.शि.व क्री.वि. शा.नि.क्र. एसएसओ-१०११/प्र.क्र.9७३/भाग-२/प्रशा-२,दि. १८.०४.२०११ 
३. शा.शि.व क्री.वि. शा.नि.क्र. एसएसओ-१०११/प्र.क्र.७३/भाग-४/प्रशा-२, दि. ३०.४.२०११ 
४. शा.शि.व क्री.वि. शा.नि.क्र. एसएसओ-१०११/प्र.क्र.9३ भाग३(१)/प्रशा-२,दि.१५.०१.२०१३ 
५. शा.शि.व क्री.वि. शा.नि.क्र. एसएसओ-१०११/प्र.क्र.9३/भाग-३/प्रशा-२,दि. २७.०२.२०१३ 


प्रस्तावना : 

श्री. रा.धों.कांबळे व इतर यांनी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद येथे 
दाखल केलेल्या मूळ अर्ज क्र. ७७४/२००९ मध्ये दिनांक of.00.2090 रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षक प्रशिक्षण शाखा) गट-अ व गट-ब या संवर्गातील प्राचार्य, ज्येष्ठ 
अधिव्याख्याता व अधिव्याख्याता पदावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत सरळसेवेने कार्यरत 
अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी वाचा येथे नमूद केलेल्या दिनांक १७.०३.२०११,दिनांक 
१८.०४.२०११, दिनांक ३०.०४.२०११, दिनांक १५.०१.२०१३ व दिनांक २७.०२.२०१३ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये तात्पुरत्या स्वरुपात पूर्ण करुन त्यांच्या सेवा पुढे चाळू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. 


२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या दिनांक २६.०२.२०१८ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे “महाराष्ट्र 
शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा)” संवर्गातील प्राचार्य गट-अ, ज्येष्ठ अधिव्याख्यता गट-अ व 
अधिव्याख्याता गट-ब या पदांसाठी विभागीय परीक्षेचे विनियमन करणारे नियम २०१८ प्रसिध्द करण्यात 
आले आहेत:- 


३. सदर नियमातील तरतुदी विचारात घेता, परिच्छेद १ मध्ये नमूद शासन निर्णयान्वये तात्पुरत्या 
स्वरुपात ज्या अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्यात आला आहे, त्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी नियमित स्वरुपात पूर्ण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यासंदर्भात शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय : 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण झाखा पूर्वीची प्रशिक्षण शाखा ) संवर्गातील प्राचार्य, 
ज्येष्ठ अधिव्याख्याता व अधिव्याख्याता पदावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत सरळसेवेने रुजू 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन आदेठा क्रमांकः 'पकास-२४१७/प्र. क्र.३ ०३/प्रशा-२ 
झालेल्या व त्यावेळी संबंधित पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन काळावधी खाली 
नमूद कोष्टकातील शासन निर्णयान्वये तात्पुरत्या स्वरुपात संपुष्टात आणण्यात आला आहे. 


प्र.क्र.७३/भाग-४/प्रशा-२, दिनांक ३०.४.२०११ 


अ.क्र. | शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्यात 
आलेल्या अधिकाऱ्यांची संख्या 
Pa | २ ३ 
हि शा.शि.व क्री.वि. शा.नि.क्र. एसएसओ-१०११/ प्राचार्य-3३ 
प्र.क्र.७३/प्रशा-२, दिनांक १७.०३.२०११ ज्येष्ठ अधिव्याख्याता-४ 
अधिव्याख्याता ८१ 
२ ।शा.शि.व क्री.वि. शा.नि.क्र.एसएसओ-१०११/ प्राचार्य-४ 
प्र.क्र.9३/भाग-२/प्रशा-२, दिनांक १८.०४.२०११ | ज्येष्ठ अधिव्याख्याता- ९ 
अधिव्याख्याता- ३३ 
३ ।शा.शि.वक्री.वि. शा.नि.क्र.एसएसओ-१०११/ प्राचार्य-१ 


ज्येष्ठ अधिव्याख्याता- २ 


अधिव्याख्याता- १४ 


४ ।शा.शोि.वक्री.वि. शा.नि.क्र.एसएसओ-१०११/ प्राचार्य-१ 
प्र.क्र.७9३ भाग३(१)/प्रशा-२,दिनांक 94.09.2093 
५ | शा.शि.व क्री.वि. शा.नि.क्र. एसएसओ-१०११/ प्राचार्य-२ 


ज्येष्ठ अधिव्याख्याता-१ 
अधिव्याख्याता-१४ 


प्र.क्र.७३/भाग-३/प्रशा-२, दिनांक २७.०२.२०१३ 


२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या दिनांक २६.०२.२०१८ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे “महाराष्ट्र 
शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा)” संवर्गातील प्राचार्य गट-अ, ज्येष्ठ अधिव्याख्यता गट-अ व 
अधिव्याख्याता गट-ब या पदांसाठी विभागीय परीक्षेचे विनियमन करणारे नियम २०१८ प्रसिध्द करण्यात 
आले आहेत. सदर नियमातील तरतूदी विचारात घेता, त्यावेळी धारण करीत असलेल्या पदावर 
संबंधित शासन निर्णयासोबतच्या प्रपत्र-अ मध्ये नमूद अधिकाऱ्यांचा त्यांच्या नावासमोर रकाना क्र. ७ 
मध्ये नमूद दिनांकास परिविक्षाधीन कालावधी नियमित स्वरुपात पूर्ण करण्यात येत असून रकाना क्र. ८ 
मध्ये नमूद दिनांकास त्यांची सेवा पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मंजुरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


३. वरील परिच्छेद-१ येथील तक्त्यात नमूद एकूण ११ प्राचार्य, १६ ज्येष्ठ अधिव्याख्याता व १४२ 
अधिव्याख्याता यांचा परिविक्षाधीन कालावधी नियमित स्वरुपात संपुष्टात आणण्यात येत असल्यामुळे 
त्याबाबतची नोंद संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


४. “महाराष्ट्र शिक्षण सेवेतील प्राचार्य (गट-अ), ज्येष्ठ अधिव्याख्याता (गट-अ) व अधिव्याख्याता 
(गट-ब) ( शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) या पदांसाठी विभागीय परीक्षा नियम २०१८” हे नियम दिनांक 
२६.०२.२०१८ रोजी निर्गमित करण्यात आले असून, दिनांक २७.०२.२०१८ रोजीच्या राजपत्रात प्रसिध्द 
करण्यात आळे आहेत. सदर अधिसूचनेमधीळ नियम ३(१) नुसार नियमित स्वरुपात परिविक्षाधीन 
कालावधी पूर्ण करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची (ज्यांना वयाची ५५ वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे सूट देण्यात 
आली आहे, असे अधिकारी वगळून) विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पकास-२४१७/प्र. क्र.३०३/प्रशा-२ 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१८१२२९१२२३१०३१२१ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


HERTGTY राज्य योच्या आवेश यार Ravindra 
महाराष्ट्राचे Ws यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Pralhad Ate 
(र. प्र. आटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 
३) संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे (विद्या प्राधिकरण) 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
५) प्राचार्य/उपसंचालक, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणे. 
६) संबंधित प्राचार्य, जिल्हा शैक्षणिक सात्तत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था. 
७) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
८) संबंधित अधिकारी (संचालक, म.रा.शै.सं.व प्र.प.( विद्या प्राधिकरण) पुणे यांचे कार्यालया 

मार्फत) 
९) निवडनस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


